ग्राहक मंचाचे बळकटीकरण या योजनेअंतर्गत 
इमारत व इतर सोयीसुविधा यांकरीता केंद्र 
सरकारकडून प्राप्त निधी वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्रासंअ-२०२०/प्र.क्र.६१/ग्रा.सं.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 

१) केंद्र शासन दि.२२.११.२०२१ च्या पत्रान्वये Strengthening Consumer Commission या 
योजनेच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचना 

२) केंद्रीय योजनांच्या निधी वितरणाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाचे दि.९.३.२०२२ रोजीचे ज्ञापन 

३) शासन निर्णय क्र.संकिर्ण -२०११/सं.क्र.२१/प्र.क्र.१६/ग्रा.सं.४ दि.३०.३.२०२२ 

४) केंद्र शासन पत्र क्र.९०. J-8/4/2022-CPU, भारत सरकार, ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, अन्न व 
ग्राहक वितरण ग्राहक संरक्षण विभाग, नवी दिल्ली दि.दि.४.११.२०२२ 

५) केंद्र शासन पत्र क्र.९०. J-¥/8/2022-CPU, भारत सरकार, ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, अन्न व 
ग्राहक वितरण ग्राहक संरक्षण विभाग, नवी दिल्ली दि.२८.११.२०२२ 


६) शासन निर्णय समक्रमांक दि.८.२.२०२३ 
७) केंद्र शासन पत्र W.No. J-¥/3/2023-CPU (८-३१४१७ , भारत सरकार, ग्राहक संरक्षण 
मंत्रालय, अन्न व ग्राहक वितरण, ग्राहक संरक्षण विभाग, नवी दिल्ली दि.९.८.२०२३ 
प्रस्तावना :- 


सदंर्भ क्र १ च्या Vara “Strengthening Consumer Commission (SCC)” या योजनेच्या 
सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीच्या अनुषंगाने सुधारीत मार्गदर्शक सुचना केंद्र शासनाने 
निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुसार या योजनेमध्ये ग्राहक आयोगांना पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या 
अनुषंगाने इमारती बांधकाम व बांधकामाव्यतिरिक्‍त खर्चासाठी सदर योजनंतर्गत केंद्र शासनाकडून 
निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. केंद्रीय योजनांतर्गत उपलब्ध करण्यात येत असलेल्या निधी 
वितरणाच्या पद्धतीमध्ये दि.१.४.२०२२ पासून करण्यात आलेल्या सुधारणांबाबत संदर्भ क्र.२ च्या 
ज्ञापनान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर ज्ञापनान्वये देण्यात आलेल्या सूचनांच्या 
अनुषंगाने या योजनेसाठी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅन्डडस्‌ (BIS) या संस्थेची केंद्रीय नोडळ एजन्सी 
(CNA) म्हणून आणि कोटक महिंद्रा बँकेची केंद्रीय नोडल बँक म्हणून निवड करण्यात आली 
असल्याचे संदर्भ क्र.४ न्वये कळविले असून संदर्भ क्र.५ अन्वये सदर योजनेतंर्गत अखर्चित असलेला 
सर्व निधी केंद्रीय नोडल एजन्सी च्या बँक खात्यावर जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या 
होत्या. केंद्र शासनाकडून प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने सन २००६-०७, २००७-०८ व २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षाच्या अनुषंगाने अखर्चित असलेला रू.५६.४९ लक्ष व सन २०१८-१९ मध्ये स्वच्छता 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ-२०२०/प्र.क्र.६१/ग्रा.सं.४ 


अभियानांतर्गत स्वच्छ ग्राहक मंचाकरीता रू.३०.०० लक्ष असा एकूण रू. ८६.४९ लक्ष इतका निधी 
राज्यशासनाकडे अखर्चित होता. सदरचा निधी मागील आर्थिक वर्ष सन २०२२-२३ मध्ये केंद्र 
शासनास त्यांच्या कोटक महिंद्रा बँक खात्यामध्ये राज्य शासनाकडून परत करण्यात आलेला आहे. 


या योजनंच्या मार्गदर्शक सूचनांअतंर्गत बांधकामेतर खर्चासाठी राज्य आयोगाकडून जिल्हा 
आयोगनिहाय प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार रू.५३.४७ लक्ष इतका निधी खर्च करण्यास शासन निर्णय 
दि.८.२.२०२३ अन्वये मान्यता देण्या आलेली होती. सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर 
जिल्हा आयोग, अतिरिक्त पुणे यांचेकडून झेरॉक्स मशीन खरेदीकरीता रू.४.४९ लक्ष इतक्या 
मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. तसेच, सन २०१८-१९ मध्ये स्वच्छ ग्राहक मंचाकरीता 
शौचालय सुधारणा / बांधकामाकरीता प्राप्त झालेल्या रू.३०.०० लक्ष निधीपैकी ४ जिल्हा 
आयोगांकडून एकूण रू.१०.२१ लक्ष इतक्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने शासन 
निर्णय दि.३०.३.२०२२ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली होती. तथापि, निधी केंद्र शासनास परत 
करण्याचे निर्देश असल्याने त्या आर्थिक वर्षात याबाबत पुढील कार्यवाही करता आली नाही. 


राज्य आयोग / जिल्हा आयोग यांचेकडून उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावानुसारची मागणी व आता, 
संदर्भ क्र.७ न्वये केंद्र शासनाने योजनेसाठी चाळू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता रू.८६.४९ लक्ष 
इतक्या निधीची आहरण मर्यादा निश्चित केली असल्याची बाब विचारात घेऊन केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरणासंदर्भातील सुधारित पद्धतीनुसार राज्य आयोग व जिल्हा आयोग यांना निधी उपलब्ध करून 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. केंद्र शासनाने या योजनेसाठी केंद्रीय नोडल एजन्सीच्या बँक खात्यातून निधी आहरित 
करावयाच्या मर्यादा रू.८६.४९ लक्ष इतकी निश्चित केली असून या निधीतून केंद्र शासनाच्या सुधारित 
निधी वितरण पद्धतीअंतर्गत राज्य आयोग, मुंबई, राज्य आयोगाचे प्रादेशिक खंडपीठ औरंगाबाद व 
नागपूर आणि जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या कार्यालयांना ग्राहक आयोगाच्या 
मागणीनुसार आयोगनिहाय परिशिष्ट अ विवरणपत्रानुसार एकूण रू.६८,१७,८४०/- (रू.अडुसष्ठ लक्ष 
सतरा हजार आठशे चाळीस wed) इतकी रक्‍कम खर्च करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहेत. 


२. संबंधित कार्यालयांनी सदर मान्यतेनुसारचे आवश्‍यक कार्यालयीन साहित्य, फर्निचर 
इत्यादींसाठीची खरेदी राज्य शासनाच्या यासंदर्भातील धोरण व मार्गदर्शक सूचना नुसार करण्याची 
दक्षता घ्यावी. 


३. संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णय दि.३०.३.२०२२ मध्ये नमूद सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांचेकडून प्राप्त अंदाजपत्रकाच्या मर्यादेत शौचालय देखभाल व दुरूस्ती करीता संबंधित जिल्हा 
आयोगांना करावयाचा खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ-२०२०/प्र.क्र.६१/ग्रा.सं.४ 


४. उपरोक्त खर्च या योजनेच्या केंद्रीय नोडल एजन्सीच्या खाळील बँक खात्यातून करण्यात 
यावा. 


Name of CNA Bureau of Indian Standards (BIS) 
Account name Consumer Protection Strengthening Consumer Forum, 


Consumer Counseling and Mediation 
Account Number | 9388077786 


Bank Name Kotak Mahindra Bank 
Branch Address New Delhi 
IFSC code KKBK0000172 


५. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी व ग्राहक संरक्षण यांना निर्देश देण्यात येत आहे की, 
केंद्र शासनाने या योजनेंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या पतमर्यादेतून विवरणपत्रात नमूद संबंधित ग्राहक 
आयोगांना (Child Agency) पतमर्यादा PFMS प्रणालीवर उपलब्ध करून देणेबाबत आव्यक कार्यवाही 
करावी. 


६. या योजनेंतर्गत खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली 
अर्थसंकल्पिय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शतीचे पालन करावे. तसेच उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधीचा विनियोग चालु आर्थिक वर्षात होईल याबाबतची दक्षता घ्यावी. 


७. या योजनेंतर्गत निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) 
केंद्र शासनास सादर करणे आवश्‍यक असल्याने विहित नमुन्यातीळ उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य 
शासनाकडे तात्काळ सादर करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३११०८११२०३८४९०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by VIKAS MOHAN RAUT 
VIKAS MOHAN ५७५०८ वशा >> 


MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL SUPPLIES 


RAUT i 
(विकास राऊत) 
सोबत : परिशिष्ट “अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (अ.ना.पुव ग्रा.सं.वि) यांचे खाजगी सचिव 

२) मा. राज्यमंत्री (अ.ना.पु व ग्रा.सं.वि) यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 


अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासंअ-२०२०/प्र.क्र.६१/ग्रा.सं.४ 


4 


) 
) 
(9) 
) 
) 


सचिव, (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि), HATH, मुंबई 
उप सचिव, ग्रा.सं.४ (अ.ना.पु व ग्रा.सं.वि), मंत्रालय, मुंबई 32 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई 


प्रबंधक (प्रशासन/विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२ मुंबई,/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

निवडनस्ती, ग्रा.सं.४, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्र. ग्रासंअ-२०२०/प्र.क्र.६०/ग्रा.सं.४, दि. ०८ नोव्हेंबर २०२३ सोबतचे विवरणप 
परिशिष्ट अ 
अक्र. कार्यालयाचे नावं | ग्राहक मंचाचे बळकटीकरण योजनेतंर्गत बांधकामेत्तर खर्च | मंचाचे बळकटीकरण योजनेतंर्गत बांधकामेत्तर ख स्वच्छ ग्राहक मंच अंतर्गत आयोगाच्या बेक 
फर्निचर ।कार्यालयी |[संगणक ।संदर्भ वही |सीसीटीव्ही |एकूण शौचालय देखभाल व खात्यांची आहेर 
न साहित्य दुरूस्तीकरीता मर्यादा 
शि Q 3 8 4 & ८ ९ १० (८--९) 
(3+8+4+6 

} 9 [राज्य आयोग, 271000] 1942000[ 102000f — -] | 28150007) 2315000 
2 राज्य आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ | | 50000 f=] 50000] 1000007 100000 
3 राज्य आयोग, नागपूर खंडपीठ oof] t00000f "| 100000 
g जिल्हा आयोग, दक्षिण मुं 90057 es || 99839 
ठु जिल्हा आयोग, मध्य 9588000 TT 985707 421900 520607 
& जिल्हा आयोग, मुंबई उपनगर gers) |S || 96750 
| 8 | जिल्हा आयोग, अति. मुंबई उपनगर 100000 शि शि शि शि 100000 PF 100000 
< जिल्हा आयोग, ठाण 147900 शकज | | | 147900 [१] 147900 
९ जिल्हा आयोग, अति. ठाण 102654 शिळा | | | 102654 fe 102654 
१० जिल्हा आयोग, रायगड 99534 [_-_| | } | 99534 [१ 99534 
११ ।|जिल्हा आयोग, अतिरिक्त पुण 89704 268949] 90331 448984 [| 448984 
१२ जिल्हा आयोग, सांगली 32568 67660 | शका | 100228 fe 100228 
93s feel SST, सातारा 39700] 38300 | शकत | 78000 [१ 78000 
१४ ।|जिल्हा आयोग, सोलापूर 100000 | | } he 100000 en) 100000 
१५ जिल्हा आयोग, अहमदनगर 41000 mn | | 60000] 101000 [| 101000 
१६ जिल्हा आयोग, नंदूरबार 21000] 68990 10000 } | 99990 en) 99990 
१७ जिल्हा आयोग, धुळे | i 450000 450000 
१८ |जिल्हा आयोग, औरंगाब | 67000 10000 शकत 23000] 100000 [| 100000 
१९ जिल्हा आयोग, जालना 31388] 43709 | } 18231 93328 en) 93328 
२० जिल्हा आयोग, बीड 371700 62000 | | | 99170 en) 99170 
२१ 'जिल्हाआयोग,नां 53100 शकत | शकत | 53100 [| 53100 
२२ 'जिल्हा आयोग, परभणी 45000 | | | | 45000 en) 45000 
२३ जिल्हा आयोग, लातूर 80675 | | 18551 | 99226 en) 99226 
२४ ।जिल्हा आयोग, उस्मानाबाद 91000 | | } | 91000 75000 166000 
२५  ।|जिल्हा आयोग, हिंगोली | 75000 75000 
२६ जिल्हा आयोग, अकोला 35600] 29000 | | | 64600 en) 64600 
२७ "जिल्हा आयोग, अमरावती 90000 | | शा | 90000 fe 90000 
2¢  'जिल्हा आयोग, यवतमाळ 101100 शकत | शकत | 101100 [| 101100 
२९ जिल्हा आयोग, वाशिम 25000 40000 | | | 65000 fe |१| 65000 
30. |जिल्हा आयोग, अति.नागपूर 75000) 25000 | } lz 100000 en) 100000 
३१ ।|जिल्हा आयोग, नागपूर 76000 12000 | | 12000] 100000 [| 100000 
३२ जिल्हा आयोग, 105360 | | | | | 105360 en) 105360 
३३ जिल्हा आयोग, भंडारा 64000] 44000 | } | 108000 en) 108000 
३४ ।|जिल्हा आयोग, गोंदिय | 85000 | | | | 85000 fe |१| 85000 
३५ "जिल्हा आयोग, गडचिरोली 40700! 58990 | | | 99690 [१] 99690 
३६ |जिल्हा आयोग, चंद्रपूर 107780 |.__5_ | | ri 107780 [१] 107780 

एकूण 2489447) 2912380 | 212331] |__18551| 163231| 5795940 1021900 6817840 


VIKAS MOHAN RAUT 


विकास राऊत) 


Digitally signed by VIKAS MOHAN RAUT 
DN: CN = VIKAS MOHAN RAUT, C= IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU - FOOD CIVIL SUPPLIES AND 
CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 

Date: 2023.11.10 11:42:96 40530 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


